ग्रंथालय संचालनालयाच्या अंतर्गत 
राजपत्रित गट “ब” अधिका-यांच्या 
मुदतपूर्व विनंती बदल्यांबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक -मराग्रं-२०१८/प्र.क्र.९३/२०१८/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जून, २०१८ 


वाचा- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ . 


आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार ग्रंथालय संचाळनालयांतर्गत 
खाली नमूद केलेल्या अधिका-यांची विनंतीने बदली करण्यात येत असून त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या कार्यालयामध्ये त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अनु. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम । सध्याचे कार्यालय बदली नंतरचे पदनाम व कार्यालय 
क्र 
a २ ३ PB 
iy श्री.सु.रा.रोकडे, जिल्हा ग्रंथालय | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी । अधिकारी कार्यालय, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, 
ठाणे जळगाव. 
२ श्री सु.धों. साबळे जिल्हा ग्रंथालय | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | अधिकारी कार्यालय, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, 
हिंगोली औरंगाबाद 
३ | श्री.आ.अ.ढोक, सहाय्यक ग्रंथालय जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
सहाय्यक ग्रंथालय संचालक | संचालक कार्यालय, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, 
नाशिक. नांदेड. 
४ श्री. प्र.व.पाटील, जिल्हा ग्रंथालय | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी । अधिकारी कार्यालय, । जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, 
जळगाव ठाणे. 
4 श्री.सं.वा.बनसोड, जिल्हा ग्रंथालय | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी ।अधिकारी कार्यालय, | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, 
अमरावती मुंबई उपनगर. 
2. उपरोक्‍तपणे करण्यात आलेल्या बदल्या या विनंती बदल्या असल्याने उपरोक्त शासन नियमानुसार 


पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


शासन Seat क्रमांकः मराग्रं-२०१८/प्र.क्र.१३/२०१८/साशि-५, 


3. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेले अधिकारी दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६१३१५२७०९८५०८ असा आहे. हा आदेडश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. वरील AAS तात्काळ अंमलात येतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुससार व नावाने, 


७ ७ Digitally signed by Anil Vithalrao Saware 
A Nn | | Vi t h a | fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=073348b7a8767f0f7865422df1 e65ce2f3bcdf67 


S a W a re 86e47 1 2e2c088a9ac4ffee3f, cn=Anil Vithalrao Saware 


Date: 2018.06.13 15:30:05 +05'30' 


(अनिल वि. सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवाळय,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (उवतंशि) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री (उवतंशि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. प्रधान सचिव (Sad) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

६. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपुर 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुबई उपनगर/नाशिक/ठाणे/जळगाव/औरंगाबाद/नांदेड/ हिंगोली / 
अमरावती. 

९. निवड नस्ती (साशि-५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


